परिवहन आयुक्त कार्यालयांतील समिती 
सभागृहासाठी आधूनिक उपकरणे Gem पोर्टलवरून 
खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी-१२२३/प्र.क्र.४१८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ३० जानेवारी, २०२४ 

वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. गृहआ-२०१५/प्र.क्र.२३०/आस्थापना-२, दि.२०.०५.२०१५. 
२) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस - २०१४ /प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, 

दि.०१.१२.२०१६. 
3) उद्योग अर्जा व कामगार विभाग, झासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 

दि.२४.०८.२०१७. 
४) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/रवका / समिती सभागृह 

उपकरणे/२०२३ जा.क्र.९९२, दि.१९.०१.२०२४. 
५) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची दि.१७.०१.२०२४ रोजी झालेली बैठक. 


Sl 


प्रस्तावना :- 


परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील समिती सभागृहामध्ये १) ९८ inch interactive panel with ops 2) 
PTZ series 20X camera व 3) pro audio DSP ही उपकरणे Gem Portal द्वारे खरेदी करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील समिती सभागृहामध्ये १) ९८ inch interactive panel with ops 2) 
PTZ series 20X camera व 3) pro audio DSP ही उपकरणे खरेदी करणेकरिता 
रु.१९,७७,३२६/- (रुपये एकोणीस लाख सत्त्याहत्तर हजार तीनशे सव्वीस फक्त) इतक्या खर्चास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरची खरेदी करताना उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व 
दि.२४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या खरेदीबाबतच्या अटी व शर्तीनुसार व Gem पोर्टलवरील अटी 
व शर्ती नुसार खरेदी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१२२३/प्र.क्र.४१८/परि-४ 


3. यासाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.बी-३, लेखाशीर्ष २०४१, वाहनांवरील कर, संचालन व 
प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१)(०१) आस्थापना (२०४१ ००१८) १३-कार्यालयीन खर्च अतंर्गत या 
SUBMIS सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधीमधून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. सदरहू शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, मधील भाग-पहिळा, उप 
विभाग-दोन मधील अनुक्रमांक ०४, नियम ०७ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या पूर्ण 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१६५७२०५३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


8 H A R AT Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
R A M C H A N D R A 2.5.4.20=adedcaf1e22746fc379c4d04972c090c93ed255751866f45a 
6b130031dd33559, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


LANGHI sci et 
(भरतरा. TEM) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. परिवहन उप आयुक्त (संगणक/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. अवर सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती (परिवहन-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


